RNI No. MAHBIL / 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ५ ] 


शुक्रवार , जानेवारी १३, २०१७/ पौष २३, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक १० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, मुंबईशहर यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६. 

क्रमांक सीएसएलआर / एसअॅन्डएलआर-१ / बीबीआर - III - VI/ मोजणी /२०१७. – मुंबईशहर जिल्ह्यातील फोर्ट व कुलाबा महसूल 
विभागातील बॅकबे रिक्लेमेशन ब्लॉक क्र . III ते VI मधील मिळकतींचे नगर भूमापन करणेचे शासनाचे महसूल व वन विभाग ज्ञापन 
क्र . संकीर्ण / २०११ / १४ / प्र . क्र . ३ / ल -१, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये आदेश प्राप्त झाले होते . त्यास अनुसरून या भागाचे नगर 
भूमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे . तसेच या कामी तयार करणेत आलेले सर्व अभिलेख ( नकाशा, मिळकतपत्रिका इत्यादी ) अधीक्षक , 
मुंबई नगर भूमापन व भूमि अभिलेख ( शहर ) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केले आहेत . सदर अभिलेख अधिसूचना प्रसिद्ध 
होणेचे तारखेपासून २ महाचे कालावधीपर्यंत कार्यालयीन वेळेत हितसंबंधित व्यक्ती यांना निरीक्षण करणेकामी मोफत उपलब्ध 
राहतील . 


मुंबई , 
दिनांक १२ जानेवारी २०१७. 


डॉ . अश्विनी जोशी, 
जिल्हाधिकारी, मुंबईशहर . 


भाग एक ( को .वि . पु.) १० - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


